प्रल्हाद Hard अत्रे यांच्या हातकोत्तर रौप्य 
महोत्सवी वर्षानिमित्त सांस्कृतिक कार्यक्रमास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ८२२३/प्र.क्र.६२२/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ३१ जुले, २०२४ 


संदर्भ :- पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय, समक्रमांक, 
दि. २० डिसेंबर, २०२३. 


प्रस्तावना :- 

स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव या निमित्ताने विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम व उपक्रमांचे 
आयोजन विभागामार्फत करण्यात येत आहे. सदर उपक्रमांमध्ये सांस्कृतिक कार्यक्रमांच्या 
माध्यमातून स्वातंत्र्य लढयाच्या संबंधीत व्यक्‍ती, विविध कलाकार व कला ज्यांच्या कळलेला 
अथवा कलाकृतीला हिरक, सुवर्ण, शताब्दी असे वर्ष पुर्ण झाळेले आहेत. तसेच ज्या 
कलाकृती लुप्त होत चालल्या आहेत त्यांची जतन व संवर्धन करुन त्याबाबतची माहिती 
तरुण पिढीला व्हावी या उदिष्टाने विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येत आहे. 
त्याचधर्तीवर प्रल्हाद केशव अत्रे यांच्या हातकोत्तर रौप्य महोत्सवी वर्षानिमित्त सांस्कृतिक 
कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

संदर्भाधिन शासन निर्णय या शासन निर्णयाव्दारे अधिक्रमित करण्यात येत 
असून, आता प्रल्हाद केशव अत्रे यांच्या शहातकोत्तर रौप्य महोत्सवी वर्षानिमित्त सहा 
प्रशासकीय विभागांमध्ये आयोजित करावयाच्या सांस्कृतिक कार्यक्रमावरील आयोजन खर्च 
रुपये ४६,५०,०००/- (रुपये होहचाळीस लक्ष पन्नास हजार फक्त) इतक्या रकमेस खालील 
प्रमाणे या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे:- 


अ.क्र कार्यक्रमाचे नांव व स्वरुप अंदाजित रक्‍कम (रुपये) 
| अत्रे-अत्रे-सर्वत्रे हा अत्रे यांची संगीतमय 
जीवनकथा सांगणारा कार्यक्रम 


मुंबई येथील कार्यक्रमासाठी ३ लक्ष रुपये व 3,00,000/- 

मुंबई बाहेरील कार्यक्रमासाठी रुपये ६.३ लक्ष ३१,५०,०००/- 

(५ महसूल विभाग ६.३ लक्ष) 

प्रचार प्रसिध्दीसाठी २ लक्ष रुपये २,००,०००/- 
२ आचार्य अत्रे यांच्या नाटकांवर आधारित ०३ १०,००,०००/- 

दिवसीय नाट्यमहोत्सव 


एकूण ४६.५० लक्ष 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२३/प्र.क्र.६२२/सां.का.४ 


०२. सदरचा खर्च लेखाशीर्ष मागणी क्र. झेडडी-२, २२०५, कला व संस्कृती, 
१०२, कला व संस्कृती प्रचालन, (०२) राज्य नृत्य, नाट्य, तमाशा व संगीत महोत्सव, (०२) 
(०२) राज्य कला संस्कृति जतन, संवर्धन विविध महोत्सव तसेच इतर कार्यक्रम (कार्यक्रम) 
(२२०५ १५०७) - ५० इतर खर्च या लेखाशिर्षाखाली सन २०२४-२५ या वर्षासाठी मंजूर 
असलेल्या आर्थिक तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 

०३. यासाठी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना नियंत्रण अधिकारी 
तसेच लेखाधिकारी, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

०४. सदर खर्च वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/विनिमय, 
दिनांक १७ एप्रिल, २०१५, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, 
उपविभाग-३, अ.क्र. ४ परिच्छेद क्र. २७ (२) (अ) अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त 
अधिकारानुसार मंजूर करण्यात येत आहे. 

०५. सदर प्रकरणी वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२४/ प्र.क्र.८०/ 
अर्थ-३, दिनांक २५ Yoh, २०२४ मधील सर्व परिच्छेद व परिशिष्टातील अटींनुसार कार्यवाही 
करण्याची जबाबदारी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांची राहील. 


०६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक 
२०२४०७३११७११४३१२२३ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


GOPICHAND 
PANDURANG CHAVAN 


(गो. पां. चव्हाण) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. मा. मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. प्रधान सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
३. उप सचिव (सां.का.४) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
8 


. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, जुने सचिवालय इमारत, पहिला मजला, एम.जी. रोड, मुंबई Yoo 032 


५. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

७. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - 2, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

९. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) - 2, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

११. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१२. निवड नस्ती, सां.का.४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


